अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक 
(प्राथमिक), अलिबाग, रायगड या कार्यालयाचे थकीत 
व नियमित भाडेपट्टी व कर अदा करण्याकरीता निधी 
उपलब्ध करुन देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्र. अप्रप-२०२२/प्र.क्र.०२/२३/प्रश्ञा-५. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २४ जानेवारी, २०२४. 


वाचा:- १. शिक्षण सहसंचालक, शिक्षण आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र. अंदाज- 
१८१/पुनर्विनियोजन/२०२३-२४/०७५००,दि.०५.१२.२०२३. 
२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई यांचे पत्र क्र. शिउसं/लेखा-३/२०२३-२४/७८७६, 
दि.०४.१२.२०२३. 
३. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. पुनर्वि २८२३/प्र.क्र.१०२/अर्थसंकल्प, 
दिनांक १७.०१.२०२४. 


प्रस्तावना :- 

संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये विभागीय शिक्षण उपसंचाळक,मुंबई यांनी अधीक्षक, वेतन व 
भविष्य निर्वाह निधी पथक (प्राथमिक), अलिबाग, रायगड या कार्यालयाचे थकीत व नियमित भाडेपट्टी 
व कर अदा करण्याकरीता रु.६,९८,०००/- इतकी तरतूद उपलब्ध करुन देण्याबाबत विनंती केली 
होती. त्याकरीता लेखाशीर्ष २२०२ ०१८२ अंतर्गत “३१ सहाय्यक अनुदाने” मधून “लेखाशीर्ष २२०२ 
0029 अंतर्गत १४-भाडेपट्टी व कर” या लेखाश्रीर्षाखाली पुनर्विनियोजनाद्वारे रु.६,९८,०००/- इतकी 
तरतूद उपलब्ध करून देण्याची विनंती संदर्भ क्र.१ येथील पत्रान्वये शिक्षण सहसंचालक, शिक्षण 
आयुक्‍्तालय,पुणे यांनी केली होती. सदर पुनर्विनियोजनाच्या प्रस्तावास वित्त विभागाने मान्यता दिली 
असून, त्यानुसार संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. त्याप्रमाणे सदर 
प्रकरणी निधी वितरणाची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक, (प्राथमिक), अलिबाग, रायगड हे कार्यालय 
श्रीम.निता पुरो यांच्या मालकीच्या अथर्व गृहनिर्माण सोसायटी येथील सदनिकेत कार्यरत असतांनाची 
थकीत भाडेपट्टी व कर तसेच नियमित भाडेपट्टी व कर अदा करण्याकरीता रक्कम रु.६,९८,०००/- 
(अक्षरी रुपये सहा लाख AGA हजार फक्त) इतका निधी आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांना वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. याकरीता होणारा खर्च “मागणी क्र. ई-२, प्रधान लेखाशीर्ष २२०२-सर्वसाधारण शिक्षण 
(अनिवार्य), २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०४, निरीक्षण (००) (००) (०१) प्राथमिक 


शासन निर्णय क्रमांकः अप्रप-२०२२/प्र.क्र.०२/२३/प्रशा-५. 


शाळांची तपासणी (२२०२००२१) १४-भाडेपट्टी व कर” या लेखाशीर्षाखाली चालू वित्तीय वर्ष २०२३- 
२४ मध्ये उपलब्ध अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

३. सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी वितरीत करण्यात आला आहे, केवळ त्याच प्रयोजनासाठी 
खर्च करण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०१२४१२१६१३७६२१ असा आहे. हा AT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SIDDHARTHA SAHEBRAO 


GHORPADE 
Date: 2024.01.25 15:43:32 +05'30' 
(सिद्धार्थ घोरपडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई 
३. शिक्षण संचालक,(प्राथमिक),मुंबई. 

४. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई विभाग,मुंबई. 

५. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), अलिबाग, रायगड. 

६. अधीक्षक,वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक (प्राथमिक), अलिबाग, रायगड. 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अलिबाग, रायगड. 

८. व्यय- ५, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. अर्थसंकल्प शाखा, शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. निवडनस्ती कार्यासन प्रश्ा-५.. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


